महावितरण कंपनीला “मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप 
योजना टप्पा २ व ३” अंतर्गत सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 
अनुदान वितरित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.२२८/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २३ मार्च, २०२१. 


१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७, 
दि.१५.११.२०१८ 

२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, 
वांद्रे (पुर्वी, मुंबई यांचे दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१९ चे पत्र. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२०प्र. क्र. ०६/अर्थ-३, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० 

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.६४/कार्यासन-६, 
दि.०४ फेब्रुवारी, २०२१. 

६) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, 
वांद्रे (पुर्वी, मुंबई यांचे संचालक प्रकल्प/महावितरण/मुसौकृपंयो/२०२०-२१/११२८०, 
दिनांक १२.०६.२०२० चे पत्र 

७) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.२२८/ऊर्जा-७, 
दि.०८.०२.२०२१ 

८) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१३/कार्यासन-६, 
दि.१६.०३. २०२१ 

९) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शक्‍य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारिक पध्दतीने कृषीपंप 
जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसिडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे 
उद्दीष्ट साध्य व्हावे याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री 
सौर कृषीपंप योजनाअंतर्गत ७५००० नग सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप 
योजना टप्पा २ व ३ या योजनेच्या अंमलबजावणीस व एकूण रू. १५३१.०७०५ कोटी रक्कमेच्या प्रकल्प 
खर्चास संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना टप्पा २ व 3” या 
योजनेच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभाग यांनी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याकरीता 
सन २०१८-१९ मध्ये रु. ४०.३६ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिलेला होता. आता सदर कामांसाठी संदर्भ 
क्र. ६ येथिल शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभाग यांनी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याकरीता 
रु. १७.०० कोटी अर्थसंकल्पित निधीमधून रु. ५.९५ कोटी निधी संदर्भ क्र. ५ येथिल शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.२२८/ऊर्जा-७. 


वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. आता आदिवासी विकास विभागाने उर्वरित 
रु. ११.०५ कोटी निधी wet क्र. ८ येथिल शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेला सदर निधी 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीद्वारे नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत महावितरणला वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेबाबतच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाने 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याकरीता लागणारा रूपये ११.०५ कोटी (रुपये आकरा कोटी पाच लाख 
फक्त) इतका निधी हा आदिवासी उपयोजना मधून प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (उर्जा) 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. 
सदर रु. ११.०५ कोटी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीद्वारे नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत अध्यक्ष व 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, वांद्रे (पुर्व), मुंबई यांना 
वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्‍कम अदा करण्यासाठी श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव (Goi), उद्योग,ऊर्जा व 
कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग 
ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


३. सदर निधी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, 
प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व), मुंबई यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम 
अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व 
त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत महावितरणने शासनास तसेच आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक, आदिवासी विकास विभागास सादर करावा. या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम 
अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी केवळ अनुसूचीत 
जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता खर्च करण्यात येईल याची महावितरणने खातरजमा करावी. 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमां्तगत फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांना लाभ देय असल्याने सदर 
तरतूदीतून फक्त अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठीच खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर 
निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे 
(पुर्व, मुंबई यांनी आवश्‍यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर 
करावीत. 

५. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-टी-५, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ७९६ जनजाती क्षेत्र 


उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१)(०१) " मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना " (१०० टक्के 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.२२८/ऊर्जा-७. 


राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष ( २८१० ०९७४) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर))” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


&. या Oakes एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.3३३/कार्यासन-०६ 
दि.२२.१२.२०२० अन्वये आदिवासी विकास विभागाने मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय विभागाच्या 
अधिकारात सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१७२४५३०८१० असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
Of Maharashtra, ou=Industries, Energy and 


io 7198ee5014159f, 
serialNumber=6c39e2858 1 50dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8clede17 
Ra jaram Dhane, 700000 
Date: 2021.03.23 17:30:49 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


त 


q , st=Maharashtra, 
123263cde9d32423e9bb73044d911 ed0ctfad3b626 


Wd, 
१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, wears, 
वांद्रे (पुर्व, मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई- Yoo ००१ 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-०३, ०६ व ०९, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-१६/अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक, 
९. अवर सचिव (रोख/प्रशासन ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई.३२ 
१०. अवर सचिव ( ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवड नस्ती, ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


